सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ५२ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे - २० , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २८४ ९ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२८६८ 


१ 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आदेश 


जिल्हादंडाधिकारी परभणी यांजकडून 

वाचा : - १. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
२. पोलीस अधिक्षक परभणी यांचे कडील पत्र क्र . ३७२५ / जिविशा / 
२०२२ / दिनांक १४/१२/२०२२ . 


क्र . २०२२ / गृह / ओ -१ / पोल / सिआर -१ / २५६१ . - ज्याअर्थी , जिल्ह्यात आगामी 
काळातील सण उत्सव व महापुरुषांच्या जयंती , तसेच राजकीय पक्ष , 
शेतकरी संघटना व इतर संघटनातर्फे , शेतक - यांच्या विविध प्रश्नांबाबत 
तसेच अचानक होणारे मोर्चे , निदर्शने , यासारखे आंदोलने यावरुन परभणी 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . त्यामुळे जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी व कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधीत राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणर 
नाही या दृष्टीने दृि १६/१२/२०२२ चे ०७.०० वा पासून ते दि . ३१/१२/२०२२ 
चे २४.०० वा . पर्यंत म.पो.का. ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करण्यासाठी प्रस्तावित 
केले आहे . 

औ . भाग १-५२ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२८४ ९ 


। 


त्याअर्थी , मी आंचल गोयल , जिल्हाधिकारी परभणी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) नुसार मला प्राप्त अधिकारान्वये असे 
आदेशीत करतो की , शांतता व सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्तीस परभणी 
जिल्ह्यातील सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या आसपास खालील गोष्टीस 
मनाई करण्यात येते . 


( क ) शस्त्र , सोटे , तलवार , भाले , दंडूका , बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इइतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणे . 

( ख ) कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे . 


( ग ) दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


( घ ) व्यक्तीचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणे , 


( ड ) सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य 
वाजविणे . 


२८५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

( च ) अशा प्रधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , अंगविक्षेप करणे किंवा विडंबन करणे अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे 
प्रदर्शन किंवा त्यांचा प्रसार करणे . 


त्याअर्थी , सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी व ररस्त्यावर पाच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीच्या जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूकीस 
मनाई करीत आहे . त्यासोबतच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , 
आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इइतर कोणतेही 
प्रस्तुत 
शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , 
यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस 
व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . 


विशेषरित्या मिरवूणकी बाबत / कार्यक्रमा बाबत परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस 
अधिकारी यांना राहतील . सदरील आदेश परभणी जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो 
लागू करीत आहे . 


सदरचा आदेश दि . १६/१२/२०२२ चे ०७.०० वा . पासून ते दिनांक 
३१/१२/२०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहूसंख्या 
व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी दवंडाद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे 
तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर 
आदेश सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / उपविभागीय पोलीस अधिकारी / तालूका 
दंडाधिकारी / पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर डकवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक १५/१२/२०२२ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित 
करीत आहे . 

परभणी , दि . १५/१२/२०२२ 


आंचल गोयल ( भा.प्र.से. ) , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी परभणी . 


२ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / कृष्णाई अर्बन / नोंदणी / ५२२५/२०२२ - जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे यापत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , कृष्णाई अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि माजलगाव जि . बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम - ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / आरएसआर / 
सीआर / १७२ / २०२२ दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


समृत जाधव , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / श्री ब्रम्हनाथ अर्बन / नोंदणी / ५२०६ / २०२२ - जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे यापत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , श्री ब्रम्हनाथ अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि माजलगाव जि . बीड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम - ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / 
आरएसआर / सीआर / १७१ / २०२२ दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


समृत जाधव , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


४ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र . प्रशासन / श्री केशवराज अर्बन / नोंदणी / ५२०२ / २०२२ - जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे यापत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , श्री केशवराज अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि माजलगाव 
जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / 
आरएसआर / सीआर / १७० / २०२२ दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 


समृत जाधव , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड 


५ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर यांजकडून 
अधिसुचना 


क्र . वि . १ / श्री लक्ष्मीवत्सला अकोऑक्रेसो / अधिसुचना / ५८ ९ १ / २०२२ . 
मी जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर हे याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहेत की , श्री लक्ष्मीवत्सला अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 
लि लातूर ता . जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम - ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एलटीआर / आरएसआर ( सीआर ) / १५६७/२०२२ दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ 
असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन 
संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


एस . आर . नाईकवाडी , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


६ 


२८५१ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . वि- १ / दि लातूर अकोऑक्रेसो , लातूर / अधिसुचना / २०२२ / ५८ ९४. 
मी जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर हे याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहेत की , दि लातूर अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि . लातूर 
ता . जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम - ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक - 
एलटीआर / आरएसआर ( सीआर ) / १५६८/२०२२ दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ 
असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन 
संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


एस . आर . नाईकवाडी , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 


भूमिसपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


क्र . २०२२ / भूसं / लाडसावंगी / प्रा . आ . के . इ.व.नि. / ओ.आर. / ०२ / 
२०२२ दिनांक २२.१२.२०२२.- ज्याअर्थी भूमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्वसाहकत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ३ च्या खंड ( ड ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काण्यात आलेली शासकीय 
अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ ( भाग -२ ) / 
अ - २ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यात यापुढे " उक्त अधिसुचना " असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( ण ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


२८५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 
तालुका : औरंगाबाद 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजनद " असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचया कलम ११ पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलनम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनूसुची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्तीही , 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . कालवधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे , लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल . 


परंतू आणिखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसपांदन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांच्या निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिरलेखाच्या अद्ययावती 
कारणाचे काम होती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी उक्त 
अधिनियमाखाली जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी रामेश्वर रावसाहेब 
रोडगे , उप विभागीय अधिकारी तथा भूसपांदन अधिकारी औरंगाबाद यास 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 


गांव : लाडसावंगी 


अ.क्र . 


१ 


गट क्रमांक 

२१० 

एकुण 


: 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची पाच 


जिल्हा : औरंगाबाद 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र लाडसावंगी 

प्रकल्पाचे वर्णन 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र लाडसावंगी 

समाजाला मिळाणारे लाभ : आरोग्य विषयक सोई सुविधा व कर्मचायांचे 

निवासस्थान 

अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर ) 


०.८२ 

.८२ 


अनुसूची चार 

सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ अनुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण २ व ३ 
मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : 
निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
उपलब्ध आहे . 

दिनांक : २२/१२/२०२२ 

ठिकाणः औरंगाबाद 


रामेश्वर रावसाहेब रोडगे 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ २८५३ 

पंरतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवूपर्वक 
उलंधन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद 
अधिसुचना 

कलम - ११ 

१. भूसयंपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 

२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र .२०१८ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर- २३ दिनांक ०६.०६.२०१८ . 

३. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र .२०१ ९ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर - ३० दिनांक ०६.१२.२०१ ९ . 

४. उप अधिक्षक भूमी अभिलेख वैजापूर यांचे पत्र क्र . भू.सं. / मौ . वडजी / 
गट नं . १२५/२०२२ वैजापुर दिनांक १४.०७.२०२२ जा.क्र . ७४ ९ ८ . 

क्र . २०२२ / भुसंपादन / जा.प्र . / कावी - २७३. - ज्याअर्थी , भूमिसंपादन व 
पुर्नवसन व पुनः स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या पोट कलम ( ३ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारा नुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व 
वनविभाग अधुसचना क्रमांक संकिर्ण -११ / २०१४ / ७७ / अ -२ दि . १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधूिचना " असा केला आहे ) 
याद्वारे भूमिसंपादन व पुर्नवसन व पुनः स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यापुढे 
याला सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे . ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट कलम 
( अ - झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्यार शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची - १ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल " ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम -१ नुसार 
विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -५ मध्ये प्रशासयकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची 
नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची -५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार 
अधिसूचना प्रसिध्द केलेल्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होई पर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा 
जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधून अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी सपांदन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे कामी होती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोट कलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


गाव : वडजी 


अ.क्र . 


अनुसूची एक 

भूमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 
तालुका : वैजापुर 


१ 


जिल्हा : औरंगाबाद 


गट क्रमांक 

१२८ 
एकुण 

संपादनाचे प्रयोजन : पाझर तलाव वडजी मौजे वडजी ता . वैजापुर 
जि . औरंगाबाद . 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर ) 

० हे ८४ आर 

० हे ८४ आर 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव वडजी मौजे वडजी ता . वैजापूर जि . 
औरंगाबाद . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - पाझर तलाव वडजी मौजे वडजी ता . 
वैजापुर जि . औरगाबाद . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . 
सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा : 

( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण -२ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 

अनुसूची - पाच 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यकता नाही . 

२. सबब महिती निरंक : 


३. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 
: - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅन चे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 

ठिकाण : औरंगाबाद , दिनांक : / / २०२२ 


आप्पासाहेब शिंदे 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद . 


२८५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


अ.क्र . 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ता . अंबड जि . जालना यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 

दिनांक २३/११/२०२२ 

क्र . २०२२ / उ . वि . अ.का. / इनाम / कावि - १२७४.- ज्याअर्थी , मा . अपर 
आयुक्त औरंगाबाद यांचा निर्णय दिनांक २५/११/२०२१ अन्वये मौ . पिंपरखेड 
बु . ता . घनसावंगी येथील पांडुरंग संस्थान सर्वे न . २०३ गट नं . ४१० क्षेत्र 
६ हे . ४७ आर व मौ . आरगडेगव्हाण येथील सर्वे न . १३ गट न . ४५ क्षेत्र ८ 
एकर १६ आर मधील पांडुरंग संस्थान या इनाम जमीनीची विरासत विलंब 
क्षमापीत करण्यात येवून अतियात चौकशी कायदा १ ९ ५२ व हैद्राबाद अतियात 
चौकशी ( सुधारित ) नियम १ ९ ८५ कायद्यानुसार कार्यवाही करुन संबंधितांना 
सुनावणीची संधी देवून नियमानुसार या प्रकरणात निर्णय घ्यावा या बाबत 
आदेशीत करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी , श्री दत्तात्रय देविदास जोशी यांनी त्यांचे अर्जात मौ . 
पिंपरखेड बु . व आरगडेगव्हाण येथील पांडुरंग संस्थान या इनाम जमीन 
खालील प्रमाणे आहे . 


९ 


गावाचे नाव 
पिंपरखेड बु . 

आरगडे गव्हाण 


गट नं . 


४१० 


४५ 


क्षेत्र 

६ हे . ४७ आर 
८ एकर १६ आर 


उक्त पांडुरंग संस्थान श्री . दत्तात्रय देविदास जोशी यांचे नावे मंजूर 
करणे बाबत अर्जात नमूद आहे . 


त्याअर्थी , उपरोक्त इनाम जमीनीची विरासत अर्जदार यांचे नावे 
मंजूर करणे बाबत कोणास काही आक्षेप अगर हरकत असेल तर त्यांनी हे 
जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाले पासून ६ ( सहा ) आठवड्याचे आत आपला 
आक्षेप योग्य त्या कागदपत्री पुराव्यासह या कार्यालयात नोंदवावा . मुदतीत 
आक्षेप / हरकती प्राप्त न झाल्यास वरिल अर्जदाराचे नावे त्यांनी विनंती 
केल्याप्रमाणे उपरोक्त मिळकती बाबत विरासत मंजूर केली जाईल व 
त्यानंतर कोणाचा ही कसल्याही प्रकारचा आक्षेप ऐकला जाणार नाही याची 
नोंद घ्यावी . आज दिनांक २३/११/२०२२ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या 
शिक्क्या निशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्दी करिता दिले आहे . 

ठिकाण - अंबड 

दिनांक २३/११/२०२२ . 


सही / 

उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


भाग १ - पुरवणी 


१० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती ए . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ ते ०२/०७/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३६४१ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती ए . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ ते ०२/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २८/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०४/०७/२०२२ पर्यतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह व दिनांक ०३ जुलै २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एम . गायकवाड ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एम . गायकवाड 
या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड हे 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०१/०७/२०२२ 


११ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती ए . डी . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक ३०/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३६४२/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती ए . डी . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची दिनांक 
३०/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४ / 
०७/२०२२ पर्यंतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
व दिनांक ०३ जुलै २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . डी . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जाफ्राबाद या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफाबाद म्हणुन काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . डी . गाडे या 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . वाय . सी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद हे 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०१/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१२ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
मंठा यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३७८५/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांची 
दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा रजेपुर्वी दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टयांचा फायदा दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १४/०७/२०२२ पर्यंतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणुन काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . वाय . शेख या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा तसेच 
त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेला दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांचे 
न्यायालयाचा दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते १०/०७/२०२२ पर्यतचा कार्यभार श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना आणि दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ 
पर्यतचा कार्यभार श्री एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
हे पाहतील 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०८/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१३ 


२८५५ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३७८४/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेपुर्वी दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टयांचा 
फायदा दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १४/०७/२०२२ पर्यतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . बी . राजपूत या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर म्हणुन काम पाहतील . 

▪ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा तसेच 
त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जालना 
यांचे न्यायालयाचा दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते १०/०७/२०२२ पर्यतचा कार्यभार श्रीमती एन . व्ही . साहू , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी आणि दिनांक ११/०७/२०२२ ते 
१३/०७/२०२२ पर्यतचा कार्यभार श्री एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०८/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२८५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ११/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ पर्यतची 
( २२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ४७ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक ११/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ 
पर्यन्तची एकुण २२ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ही दिनांक ०३/०७/२०२२ 
च्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . अडके , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . अडके , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती . बी . एस . गारे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना यांनी हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : १२/०७/२०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


१५ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक ०१/०७/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ४६ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
०१/०७/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ०३/०७/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . बी . राजपूत या 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती पी . एस . गोवेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांनी पाहिले . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 


वाचा : - श्री . व्ही . जी . कारमोरे , यांचा दिनांक ३०/०६/२०२२ ते 
०२/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ४५ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक ३०/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत 
राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . कारमोरे हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना 
यांनी पाहिला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले . 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती आर . एस . अडकिने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १३/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ या ( ४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ४४ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांची दिनांक १३/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , ही दिनांक १२/०७/२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८/०७/२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह व दिनांक १७/०७/२०२२ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एस . अडकिने , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . एस . अडकिने 
या ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०७/२०२२ 


१८ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


२८५७ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १४/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ४३ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१४/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ही दिनांक १४/०७/२२ पासून ते दिनांक १८/०७/२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह व दिनांक १७/०७/२०२२ 
रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एल . डी . कोरडे हे 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर या 
पाहतील . 

· 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश -१ जालना यांचा दिनांक १५/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ 
रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

- 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ६० / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक १५/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ या 
दोन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
विशेष बाब म्हणून मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . आर . तांबोळी , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , जालना हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १४/०७/२०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२८५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . डी . गाडे या 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद म्हणुन काम पाहतील . 


२० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

क . स्तर , 

वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राउत , दिवाणी न्यायाधीश 
बदनापूर यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ या ( ०३ ) 

दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ६१ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राउत , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर यांची 
क . 
दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . राउत या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , बदनापूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राउत या 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती यु . पी . कोळी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहिला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १४/०७/२०२२ 


२१ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती ए . डी . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक १५/०७/२०२२ ते १८/०७/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३ ९ ६२ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती ए . डी . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची दिनांक 
१५/०७/२०२२ ते १८/०७/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १४/०७/२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१ ९ / ०७ / २२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . डी . गाडे या सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जाफ्राबाद म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . वाय . सी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : १४/०७/२०२२ 


२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . बी . राजपूत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक २५/०७/२०२२ ते ३०/०७/२०२२ पर्यंत एकूण ( ०६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४१२४/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची 
दिनांक २५/०७/२०२२ ते दिनांक ३०/०७/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
दिनांक ३१/०७/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . बी . राजपूत या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . बी . 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 


1 


राजपूत , या 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

जालना . दिनांक 

२१/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ २८५ ९ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . यु . इंगळे हे २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहिले . 


२३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
अंबड यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४० ९ ० / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ पर्यन्तची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 


F 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . एम . गायकवाड , 
३ रे हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती ए . एम . गायकवाड , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १ ९ / ०७ / २०२२ 


ए . एल . टिकले . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्री . आर , यु , इंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक २४/०६/२०२२ रोंजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४०८ ९ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . यु . इंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक २४/०६/२०२२ पर्यतची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . यु . इंगळे हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . डी . एम . गायकवाड ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना दिनांक : - १ ९ / ०७ / २०२२ 


२५ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १२/०७/२०२२ पर्यतची 
एकुण ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४०४४/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . पी . भारसाकडे - वाघ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांची दिनांक ११/०७/२०२२ ते १२/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०२ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . पी . भारसाकडे - वाघ , या 
सदरील परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ , या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एम . आर . खाणवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना 
यांनी पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १८/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२८६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . गारे , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


२६ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४०४३/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या सदरील परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर 
या सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . आर . यु . इंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी 
पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक 
1- १८/०७/२०२२ 

जालना . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती बी . एस . गारे यांचा दिनांक ११/०६/२०२२ ते 
२ ९ / ०७ / २०२२ या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४१०५/२०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्रीमती बी . एस . गारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना 
यांची दिनांक २५/०७/२०२२ ते २ ९ / ०७ / २०२२ पर्यतची एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २४/०७/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३०/०७/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एस . गारे या 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन 
काम पाहतील . 

J 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ , जालना या स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना . दिनांक : - २०/०७/२०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२८ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १५/०३/२०२१ ते ०२/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण 
( १ ९ ) दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र 
जाक्र / १४२५ / २०२२ दिनांक १४/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००२ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
१५/०३/२०२१ ते ०२/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १ ९ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . चक्कर हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 
उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . चक्कर 
यांनी २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज दिनांक १५/०३/२०२१ ते १७/०३/२०२१ या 
काळात श्री . एम . एन . जयस्वाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना तर दिनांक १८/०३/२१ ते २४/०३/२१ आणि दिनांक २७/०३/२१ 
व ०२/०४/२०२१ या काळात श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना यांनी तर दिनांक २५/०३/२१ ते २६/०३/२१ या काळात 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी 
पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ २८६१ 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच . बी . परदेशी , 
यांनी सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम पाहिले . 


२ ९ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा ०६ / ०४ / २०२१ रोजीची एकुण ( १ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / ६० ९ / २०२२ दिनांक 
०७/०३/२०२२ 


२.मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / 
Gen. / 1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

- 

जा . क्र . / प्रशा / ३००३ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०६/०४/२०२१ रोजीची एकुण ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . निकम हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम यांनी 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम पाहिले . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी पाहिले . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


३० 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - १. श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांचा ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ३ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
५६२/२०२२ दिनांक १४/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००४/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची 
०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ३ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . बी . परदेशी , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


३१ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा २२/०४/२०२१ ते ०७/०५/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १६ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
१३१ ९ / २०२२ दिनांक ० ९ / ०३ / २०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००५/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांची २२/०४/२०२१ ते ०७/०५/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १६ ) दिवसांची 
ते 
परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , या सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न तत्कालीन ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

काळात 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोइफोडे , 
यांनी ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज दिनांक २२/०४/२०२१ ते २७/०४/२०२१ या 
श्रीमती के . एस . झंवर , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी तर २८/०४/२१ ते २ ९ / ०४ / २१ 
पर्यत श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
यांनी पाहिले . तर दिनांक ३०/०४/२०२१ ते ०७/०५/२०२१ या काळात 
श्री . एस . टी . चिकने , तत्कालीन ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना यांनी कामकाज पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 

जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


२८६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००७ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एस . टी . चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना 
यांची १२/०४/२०२१ ते २८/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १७ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


३२ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा २ ९ / १० / २०२१ ते ३०/१०/२०२१ रोजीची एकुण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र 
जाक्र / ६० ९ / २०२२ दिनांक ०७/०३/२०२२ 


२.मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ / का .३ दिनांक 
१४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००६ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक २ ९ / १० / २१ ते ३०/१०/२१ रोजीची एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . निकम हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम यांनी 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम पाहिले . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी पाहिले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


३३ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . एस . टी . चिकणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा १२/०४/२०२१ ते २८/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण 
( १७ ) दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र 
जाक्र / १२०६ / २०२२ दिनांक ०४/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ दिनांक 

१४/१२/२०२१ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . चिकने हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टी . चिकने 
यांनी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज दिनांक १ ९ / ०४ / २१ ते २०/०४/२०२१ या काळात 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , तत्कालीन ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांनी तर २८/०४/२१ रोजी श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी पाहिले . तर उर्वरित कालावधीत 
श्रीमती के . एस . झंवर , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 
जालना यांनी कामकाज पाहिले . 

. 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


३४ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जाफ्राबाद यांचा १५ / ० ९ / २०२० ते १६ / ० ९ / २०२० पर्यन्तची एकुण ( ०२ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
२६५/२०२२ दिनांक २८/०२/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ दिनांक 

१४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३००८ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची 
१५ / ० ९ / २०२० ते १६ / ० ९ / २०२० पर्यन्तची एकुण ( २ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एन . जयस्वाल हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 
२८६३ 


औरंगाबाद विभाग 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जयस्वाल 
यांनी ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज श्री . एस . डी . चक्कर , तत्कालीन २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


३५ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्रीमती के . ऐ . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना यांचा दिनांक ११/०३/२०२१ ते ३१/०३/२०२१ पर्यन्तची 
एकुण ( २१ ) दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतच त्यांचे 
पत्र जाक्र / ८८१ / २०२२ दिनांक १५/०२/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / 
Gen./1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / 
का .३ दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

. 

जा . क्र . / प्रशा / ३०० ९ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना 
श्रीमती के . ऐ . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
जालना यांची दिनांक ११/०३/२०२१ ते ३१/०३/२०२१ पर्यतची एकुण ( २१ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती के . ऐ . पट्टेबहादूर हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न तत्कालीन ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . ऐ . पट्टेबहादूर 
यांनी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज दिनांक ११/०३/२०२१ ते १७/०३/२०२१ या काळात 
श्री . एम . एन . जयस्वाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
तर दिनांक १८/०३/२१ ते २४/०३/२१ आणि दिनांक २७/०३/२१ ते 
३१/०३/२१ या काळात श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांनी तर दिनांक २५/०३/२१ ते २६/०३/२१ या काळात 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी 
पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


३६ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जाफ्राबाद यांचा १८/०३/२०२१ ते ०४/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १८ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र 
जाक्र / १ ९ ७ / २०२२ दिनांक ११/०२/२०२२ 


२.मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl . Cell / 
Gen./1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३०१० / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची 
दिनांक १८/०३/२०२१ ते ०४/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १८ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एन . जयस्वाल हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जयस्वाल 
यांनी ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहिले . 

३ 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज दिनांक १८/०३/२१ ते २४/०३/२१ आणि दिनांक २७/०३/२१ व 
०४/०४/२०२१ या काळात श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना यांनी तर दिनांक २५/०३/२१ ते २६/०३/२१ या काळात 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी 
पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

जालना . दिनांक : - २४/०५/२०२२ 


एस . डी . भगत , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२८६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती डी . एम . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांना दिनांक २५/०६/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( १४ ) दिवसांची 
वाढीव बाल संगोपन रजा मंजूर करीत आहेत . 


३७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
भोकरदन यांचा दिनांक २६/०७/२०२२ ते २८/०७/२०२२ पर्यंत एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ४३०८ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक २६/०७/२०२२ ते दिनांक २८/०७/२०२२ पर्यन्तची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . देशपांडे हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सी . एस . देशपांडे हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर . व्ही . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

जालना . दिनांक : 


: - २ ९ / ०७ / २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


३८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - १ ) श्रीमती डी . एम . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा अर्ज ( सोबत 
अपत्याबाबतचे प्रमाणपत्र , व खालील नमूद शासन निर्णयातील “ XV ” 
नुसार बंधपत्र ) 


२ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . रुल / पी 
१६०४/२०१८/१६३ , दिनांक २१/०८/२०१८ 


३ ) मा . शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क , संकीर्ण 
२०१७ / प्र . क्र . २५ / सेवा -६ , दि २३/७/१८ 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४३० ९ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे उक्त 
संदर्भ क्र .०३ च्या शासन निर्णयातात नमुद शर्ती व अटीस अधीन राहुन 
खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहेत . 


जर श्रीमती डी . एम . शिंदे हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


उपरोक्त रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती डी . एम . शिंदे हया २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन कामकाज करतील . 


सदरील बालसंगोपन रजेची नोंद उक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील 
अट क्र . xiv अन्वये न्यायीक अधिका - यांच्या सेवापुस्तीकेत विहित नमुन्यात 
सलंग्न करण्यात आलेल्या तक्त्यामध्ये व सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांनी पाहिले . संबंधिताना तसे कळविण्यात यावे . 

जालना . दिनांक : - २ ९ / ०७ / २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


३ ९ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , जालना यांचा 
दिनांक ३०/०७/२२ ते दिनांक ०३/०८/२२ पर्यतची पाच दिवस अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४३१० / २०२२- प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश ४ , जालना यांची 
दिनांक ३०/०७/२०२२ ते ०३/०८/२०२२ पर्यन्तची एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २ ९ / ०७ / २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०४/०८/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . अडके , हे सदरील अर्जित 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - ४ , जालना तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . अडके , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -४ , जालना तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना 
म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - ५ जालना हे स्वतःचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील तसेच शासकीय 
सुट्टीचा काळातील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २ ९ / ०७ / २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


४० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १३/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ पर्यत एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ४३१५/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१३/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची परावर्तित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . बी . राजपूत , या सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . बी . राजपूत 
यांनी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 
जालना . दिनांक : - ३०/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


४१ 


२८६५ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक ०१/०८/२०२२ ते ०३/०८/२०२२ पर्यत एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४३१६ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०१/०८/२०२२ ते दिनांक ०३/०८/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ३०/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परावनगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एन . व्ही . साडू , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३०/०७/२०२२ 


४२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एन . व्ही . साहु , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक ०८/०८/२०२२ ते १२/०८/२०२२ पर्यंत एकूण 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४३१७ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती एन . व्ही . साहु , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०८/०८/२०२२ ते दिनांक १२/०८/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १३/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


२८६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 
ते 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . व्ही . साहु या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . व्ही . साहु या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणुन काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर अंबड या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३०/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


४३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर घनसावंगी 
यांचा दिनांक ०८/०८/२०२२ ते १२/०८/२०२२ पर्यत एकूण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४३१८ / २०२२ जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०८/०८/२०२२ ते दिनांक १२/०८/२०२२ पर्यन्तची ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १३/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणुन काम पाहतील . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३०/०७/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


४४ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १६/०८/२२ ते २०/०८/२२ पर्यतची एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ४५३० / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एल . डी . कोरडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१६/०८/२०२२ ते दिनांक २०/०८/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक २१/०८/२०२२ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक 
१५/०८/२०२२ रोजीचे ध्वजारोहण व रिमांडचे कामकाज झाल्यानंतर पासून 
ते दिनांक २२/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परावनगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . डी . कोरडे हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एल . डी . कोरडे हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एम . सुर्यवंशी दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदार तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , परतूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना दिनांक : - १०/०८/२०२२ 


एस . आर . तांबोळी 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२ / २०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


४५ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांचा दिनांक १६/०८/२२ ते २०/०८/२०२२ पर्यतची एकूण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ४५६१ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची 
दिनांक १६/०८/२०२२ ते दिनांक २०/०८/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १३/०८/२०२२ रोजीच्या लोकन्यायालयाचे वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २२/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परावनगीसह ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास हजर राहिल्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एल . येवलेकर हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एल . येवलेकर हे 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री ए . एन . जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना हे पाहतील . तसेच दिनांक १५/०८/२०२२ रोजीचे ध्वजारोहण 
श्रीमती व्ही . एल . भोसले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांनी करावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०८/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


४६ 


२८६७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १६/०८/२२ ते २०/०८/२२ पर्यतची एकूण पाच 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ४५६२ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक १६/०८/२०२२ ते दिनांक २०/०८/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १४/०८/२०२२ रोजी सकाळी ०६.०० पासून ते दिनांक 
२१/०८/२०२२ रोजीच्या सकाळी १०.०० वाजेपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परावनगीसह ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याचे प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . कारमोरे हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . कारमोरे हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती डी . एम . शिंदे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १२/०८/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२८६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २ ९ -४ , २०२२/२०२३ : पौष , ८-१४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


४७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०८/०८/२२ ते १०/०८/२२ पर्यतची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र . / प्रशा / ४५६३ / २०२२. जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक ०८/०८/२०२२ ते दिनांक १०/०८/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०७/०८/२०२२ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ११/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . अग्रवाल हे सदरील अर्जित 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . डी . अग्रवाल हे 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक ०८/०८/२०२२ 
१०/०८/२०२२ रोजी श्रीमती आर . एस . अडकिणे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना आणि दिनांक ० ९ / ०८ / २०२२ रोजी श्रीमती डी . 
एम . शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

जालना . दिनांक 

१२/०८/२०२२ 


: 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


